महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१९/प्र.क्र.६८/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: ०५ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, दिनांक २९ 
फेब्रुवारी, २०१६. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरीता डॉ.अजितसिंह हिरासिंह खंडाते या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सदर नियुक्‍ती सन २०१९ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार “वैद्यकीय 
अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आलेली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून,वैद्यकीय 
अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन 
वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील डॉ.अजितसिंह हिरासिंह खंडाते “वैद्यकीय 
अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आव्यक असणाऱ्या बाबी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास A.) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा 
नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. नाव कार्यालय वै.अ.पदावरील परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन | वै.अ.पदावरील सेवा 
क्र रुजू दिनांक | कालावधी समाप्त | कालावधी पुढे | नियमितपणे पुढे 
केल्याचा दिनांक | ढकलल्याची | चालू ठेवण्याचा 
कारणे दिनांक 

La | 2 3 | oe ५ ६ | lw 
डॉ.अजितसिह | ग्रामीण रुग्णालय दि.२१/०२/२००९ | दि.२८/०२/२०११ | ८ दिवस रजा । दि.२९/०२/२०११ 
हिरासिंह उमरेड जि. नागपूर 
खंडाते 


शासन Areal क्रमांकः परिवि-२०१९/प्र.क्र.६८/सेवा-३ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 
उक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 
3 सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/ आठ, 


दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी- 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०२१७३५२८२४१७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


Va rs h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M 1 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97d 
(1 ny aj | a20b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc9 
9cd85325223aceef69d02bd455b7ca69724 


Bharose Date 20190208 1817S 
(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा , आरोग्य भवन, मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर 
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक , नागपूर 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर 

संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१०. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


A Oo 


पुष्ठ २ पैकी २ 


